पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई अंतर्गत 
अहमदनगर जिल्हयातील अहमदनगर, 
संगमनेर, नेवासा, पाथर्डी qa  शोवगांव 
तालुल्यातील नळ योजनांच्या दुरुस्ती 
प्रस्तावास विशेष बाब म्हणून मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र. १४/पापु १४ 
जी. टी. रुग्णालय इमारत संकुल, ७ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 009 
तारीख: २३ जानेवारी, २०१९ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग. क्रमांकः टंचाई १०९९/प्र.क्र.१२/पापु १४, 
दिनांक ३.२.१९९९ 
२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः टंचाई २०१६/प्र.क्र.१४३/पापु 
१४, दिनांक ४.५.२०१६ 
३) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचे पत्र क्रमांक : टंचाई/कार्या १९अ/विदु १४/२०१९, 
दिनांक ०४.०१.२०१९ 
४) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचे पत्र क्रमांक : टंचाई/कार्या १९अ/विदु १०/२०१९, 
दिनांक ०३.०१.२०१९ 
५) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचे पत्र क्रमांक : टंचाई/कार्या १९२अ/विदु ०९/२०१९, 
दिनांक ०३.०१.२०१९ 
६) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचे पत्र क्रमांक : टंचाई/कार्या १९अ/विदु ११/२०१९, 
दिनांक ०३.०१.२०१९ 
७) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचे पत्र क्रमांक : टंचाई/कार्या १९अ/विदु १३/२०१९, 
दिनांक ०३.०१.२०१९ 
८) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचे पत्र क्रमांक : टंचाई/कार्या १९अ/विदु १२/२०१९, 
दिनांक ०३.०१.२०१९ 
९) शासन पत्र, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग. क्रमांकः स्थासबै-२०१८/प्र.क्र. २०१/पापु- 
१४, दिनांक 29.09.2098 (बैठकीचे इतिवृत्त) 
प्रस्तावना - 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी संदर्भ क्रमांक -३ ते ८ येथील त्यांच्या पत्रान्वये 
अहमदनगर, संगमनेर, नेवासा, पाथर्डी व शेवगांव या तालुक्‍यातील एकूण ६ प्रादेशिक नळ 
पाणीपुरवठा योजनासंबंधी विशेष दुरुस्ती करणे आवश्‍यक असल्याने टंचाई उपाययोजनेतंर्गत 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र. १४/पापु १४ 


प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती शासनास केली आहे. सदर प्रस्तावातील प्रत्येक 


योजनेच्या कामाच्या अंदाजपत्रकास कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांनी 


स्वतंत्ररित्या तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. त्यास अनुसरुन जिल्हाधिकारी, अहमदनगर 


यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावात नमूद केलेल्या गावांची कामे टंचाई उपाययोजनेंतर्गतच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेऊन जिल्हाधिकारी, अहमदनगर 


यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने अहमदनगर, संगमनेर, नेवासा, पाथर्डी व शहोवगाव 


तालुक्यातील खाली नमूद केलेल्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेच्या विशेष दुरुस्तीच्या 
प्रस्तावांना त्यांच्या समोर लिहिलेल्या किंमतीच्या प्रस्तावांना खाळील अटींच्या अधिन राहून 
टंचाई अंतर्गत उपाययोजनेतंर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ. | तालुका | गावाचे नाव | रक्‍कम मंजूर कामाचे स्वरुप 
क्र (रुपये 
लाखात) 
Pa] २ ee ee 4 
i संगमनेर । तळेगाव दिघे | 202.09 | 9) जॅक वेल दुरुस्ती 
व १९ गावे, २) जॅक वेळ मधील पंप बदलणे व पॅनेल बोर्डची दुरुस्ती 
करणे 
३) पाईप बदलणे इत्यादी कामे 
२ | नेवासा गळनिब १५०.५८ | 9) जूने झालेले पाइप बदलणे. 
शिरसगाव व २) पंपींग मशानरी कालबाहय झाल्याने व नादुरुस्त असल्याने 
१८ गावे नवीन प्रस्तावीत 
३ | पा्थडी मिरी ११२.७६ । १) पंपींग मशिनरी दुरुस्त करणे. 
तीसगाव व २) पाईपलाईन दुरुस्त करणे. 
२२ गावे 
४ ।ठ]ोवगाव | aad १०३.६६ | 9) पंपींग मशिनरी दुरुस्त करणे. 
पाथर्डी व ५४ २) पाईपलाईन दुरुस्त करणे. 
गावे 
५ [tama ।बोधेगावव | ५४.१७ ।१) पंपींग मशिनरी दुरुस्त करणे. 
०७ गावे 


२) पाईपलाईन दुरुस्त करणे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र. १४/पापु १४ 


अहमदनगर | बु-हाणनगर | 203.99 ।१) पंपींग मशिनरी दुरुस्त करणे. 
व ४४ गावे 


२) पाईपलाईन दुरुस्त करणे 


८२६.९९ (अक्षरी आठ कोटी सव्वीस लाख नव्याण्णव हजार फक्त) 


१) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आलेल्या 
परिशिष्टात नमूद केलेल्या अहमदनगर, संगमनेर, नेवासा, पाथर्डी व शोवगांव 
तालुक्यातील ६ गावांचा समावेहा सन २०१८-१९ च्या टंचाई कृती आराखडयात 
करुन या गावात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली असल्याचे सर्व प्रथम 
घोषित करावे. 

२) सदर प्रस्तावात नमूद केलेली सर्व कामे कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, 
अहमदनगर यांचेमार्फत करणे आवश्‍यक राहील. 

३) सदर योजनेची कामे विहित पध्दतीने ई-निविदा मागवून येऊन करावीत. जादा 
किंमतीच्या निविदा स्वीकृत करण्यात येऊ नयेत. 

४) योजनेची कामे मंजूर /मान्यता प्राप्त किंमतीमध्येच तातडीने पूर्ण होतील याची 
दक्षता घ्यावी. योजनेची किंमत वाढल्यास त्यास शासन जबाबदार राहणार नाही. 

५) निविदा प्रक्रीया दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१९ पर्यंत पूर्ण करुन कार्यारंभ आदेश देणे 
आवश्यक आहे. या दिनांका पर्यंत कार्यारंभ आदेश न दिल्यास योजनेची मान्यता 
रद्द समजण्यात येईल. 

६) योजनेची कामे दि. ०७ एप्रिल, २०१९ पर्यंत पूर्ण करुन योजनेतून पाणी पुरवठा 
सुरु होणे आवश्यक आहे. 

७ विभागीय आयुक्‍त, नाशिक यांनी सदर योजनेकरिता योजनेच्या सुरुवातीस ५०% 
इतका निधी द्यावा व तद्नंतर ३०% निधी विभागीय आयुक्‍त यांच्या स्तरावर 
योजनेची प्रगती विचारात घेऊन वितरीत करावा. उर्वरित २०% निधी योजना 
कार्यान्वित झाल्यानंतरच देण्यात यावा. 

८) कोणत्याही कारणाने योजनेच्या खर्चात वाढ झाल्यास त्याकरिता शासनाकडून 
वाढीव अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही. 

९) योजनेचे काम मुदतीत पूर्ण होणे आवश्‍यक असल्याने योजनेच्या निविदा 
प्रक्रीयेपासून ते योजनेतून पाणीपुरवठा सुरु होईपर्यंत आठवडयाच्या प्रत्येक 
सोमवारी प्रगती अहवाल शासनास पाठविण्यात यावा. 


२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. सी-६, २२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी 
सहाय्य, ०१-अवर्षण, १०२ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, ९१ - राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या 
मानकानुसार खर्च, (९१)(०१) पिण्याच्या पाण्याच्या आकस्मिक निकडीच्या पुरवठा (२२४५००९२३) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र. १४/पापु १४ 


(दत्तमत) (वेतनेत्तर) - ३१, सहाय्यक अनुदाने या लेखाशिर्षाखालील तरतूदीमधून भागविण्यात 
यावा व त्याखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा. 

3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११९१११७४४४८२८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by R. 8. Kumatgi 
DN: c=IN, o=Government Of 
e e Maharashtra, ou=WSSD Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=96d578360190574be078f90f4 


KUumatgl 01 
(राजेंद्र कुमटगी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, (म. व पु.), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
प्रधान सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 
६. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई 
७. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२, नागपूर 
८. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक 
. जिल्हाधिकारी, अहमदनगर 
१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर 
११. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नाशिक 
१२. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अहमदनगर 
१३. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, अहमदनगर 
१४. मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१५. मा. राज्यमंत्री पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
१८ अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांचे स्वीय सहायक 
१९ उप सचिव (पापु १४) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांचे स्वीय सहायक 
२० पापु १४ (निवडनस्ती) 


oC AW A) WO 


ae 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


